मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान सभा यांना शासकीय 
बंगल्याचे वाटप करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५१९/प्र.क्र.३६०/२३-अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ४ डिसेंबर, २०१९. 


शासन निर्णय : 


श्री. नाना पटोले, मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान सभा यांना "चित्रकुट”, मलबार हिल, मुंबई या 


शासकीय बंगल्याचे वाटप करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


२. 


सन्माननीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान सभा यांनी पदावरुन मुक्‍त झाल्यानंतर त्यांना वाटप केलेला 


बंगला पंधरा दिवसांच्या काळावधीत Rad करुन देणे बंधनकारक राहील. 


ae 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९१२०४१२१३२३२००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


Cc ww A -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=I ent Of Maharashtra, ou=General 
(0 Mm Nn a h Admii epartment, postalCode=400032, 
st=! 
2.5.4.20=b01714c1480a47cec5943a1c3c73ea95af05344 
N B | 18cf92d1ac844331c4116879d, cn=Somnath Namdeo 
amdeo Bagul «= 


Date: 2019.12.04 12:16:08 +05'30" 


(सो. AT. बागुल) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान सभा, विधानभवन, मुंबई-३२. 

. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई- ४०० ००६. 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

. सर्व मा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 


७. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 
८. मा. उपाध्यक्ष विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 
९. मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 


qo. 
99. 
पर. 
नड. 
१४. 


मा. उप सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 

मा. विरोधी पक्षनेता, (विधान सभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४००३२. 

मा. विरोधी पक्षनेता. (विधान परिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५१९/प्र.क्र.३६०/२३-अ 


१५. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

१६. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

१७. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१८. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 

१९. संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

२०. सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

२१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२२. कार्यकारी अभियंता (सा.बां.), इलाखा शहर विभाग, बांधकाम भवन, २५,मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मुंबई- ९००००१, 

२३. उप अभियंता, पश्चिम (सा.बां) उप विभाग, मलबार हिल, मुंबई- ४००००६. 

२४. उप अभियंता, दक्षिण (सा.बां)उप विभाग, एम.टी.डी.सी. कार्यालयासमोर, मुंबई- ४०००२०. 

२५. उप अभियंता, मध्य (सा.बां)उप विभाग, वरळी, मुंबई - Yoo ०१८. 

२६. सामान्य प्रशासन विभाग/का.क्र.१८, २१, २२ व ३१ (राजशिष्टाचार). 

२७. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


